मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांच्या 
आधिपत्या खालील अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे यांच्या अंतर्गत रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त 
भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे (विद्युत) या उपविभागातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९.१०.२०१८. 


संदर्भ: १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मुअ/जसंविकोप्र/आ-७(६)/४१४७, दिनांक १२.१०.२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक:सीओई २०१८/प्र.क्र.१२/ज.वि., दिनांक १३.०४.२०१८. 


शासन निर्णय : 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्या आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त भिरा जलविद्युत उपविभाग, 
रवाळजे (विद्युत या उपविभागात कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १६ पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत किंवा त्या पदांवर संबंधित 
कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांका पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील 
सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-३, २८०१, वीज-०१, जलविद्युत निर्मिती, ००१, 
संचालन व प्रशासन, (०४) ART अवजल जलविद्युत प्रकल्प, (०४) (०१) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) (२८०१ २४०१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८१०२९१७३४२०६२२७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dnyandeo 9 —ekserrmnancame 
Ananda यही 
Bagade ee, 
सोबत : विवरण पत्र (ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (५ प्रती) 


) 
) 
) 
५) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
) 
) 


Cc ww 


Cc 


कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोळाड 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


yaa) 


9 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 
शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०१८/प्र.क्र.१२/ज.वि., दि.२९.१०.२०१८ चे 


विवरणपत्र-१ 
रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा, जि.रायगड अंतर्गत भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे 
(विद्युत या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीसाठी मंजूर पदांचा तपशील. 


अ.क्र. पदाचे व संवर्गाचे नांव संख्या | 
शि ी उप विभागीय अभियंता /उपविभागीय शया 
अधिकारी 
२. कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता /स.अ . g 
श्रेणी-२ 
३. वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-३) 1 अ 
४. स्थापत्य अभि. सहाय्यक ४ 
षु. वरिष्ठ लिपिक शकणार 
६. कनिष्ठ लिपिक २ 
७. सहाय्यक आरेखक a 
a अनुरेखक शिका 
९. टंकलेखक ae 
Lo ०. मेस्त्री aa 
a वाहनचालक 10 | 
१२. मुकादम 1 00 | ० 
१३. शिपाई ३ 
१४. चौकीदार a 
१५. आया २ 
एकूण ३६ 


f64b38033df6ee61086975323 


Dnyandeo os 
42ef3db994d443607916435f% 
Ananda 839१0640५0 नयत, 
Bagad 


Date: 2018.10.29 17:42:06 +05'30' 


(ज्ञा .आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०१८/प्र.क्र.१२/ज.वि., दि.२९.१०.२०१८ चे 


विवरणपत्र-२ 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा, जि.रायगड अंतर्गत 


रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम संख्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

१. । सौ. सुनिता सुनिल सरफळे अभिलेखापाल दि.३१/०५/२०२३ 

2. भारत दाजीराव म्हामुणकर द्वारचालक दि.३०/०९/२०२० 

३. बाळाराम आत्माराम तांबे द्वारचालक दि.३१/१२/२०२३ 

४. गजानन घनःऱयाम सावंत द्वारचालक दि.३१/०३/२०२१ 

4, दिलीप सखाराम राजिवडे मुकादम दि.३१/०५/२०२१ 

६. राजाराम विठ्ठल भगत प्रयोगशाळा परिचर दि.३०/०४/२०२० 

9. परशुराम केशव URIS चौकीदार दि.३०/०४/२०२२ 

ह विलास डांकर शेलार चौकीदार दि.३१/१०/२०१९ 

९. हिरामन डोंगर भंगाळे चौकीदार दि.३१.१२.२०१९ 

१०. ०. | रमेश दाजी जाधव चौकीदार दि.३१/०५/२०२३ 

११. १. । दत्ता नामदेव भोजने चौकीदार दि.३१/०५/२०२१ 

१२. | सुरेश गणू जाधव चौकीदार दि.३१/०५/२०२३ 

१३. | वसंत बाबाजी वाघमारे मजूर दि.३१/१२/२०२० 

१४. । मदन श्रीपत सुर्वे मजूर दि.३१/०५/२०१९ 

१५. | रमेश गणपत राजीवडे मजूर दि.३१/०७/२०१९ 

१६. | श्री. अंकुश रामा चाचीवले मजूर दि.३१/०८/२०२१ 

एकूण पदे १६ 

Dnyandeo z ee 
Ananda ea 
Bagade 000017 आही 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


